महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२१/६१७/प्र.क्र.९२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ:- १. सा.प्र.वि. शासन आदेडा क्र.प्रतिनि-१०२१/६१७/प्र.क्र.९२/का.१४, दि.३०.८.२०२१ 
२. सा.प्र.वि. शासन शुध्दिपत्र क्र.प्रतिनि-१०२१/६१७/प्र.क्र.९२/का.१४, दि.२७.१२.२०२१ 


आदेठा 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये श्री.सु.ह.उमराणीकर, उप सचिव, महसूल व वन विभाग यांची 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व उप सचिव या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 


करण्यात आली होती. सदर आदेझाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.२ अन्वये शासन शुध्दिपत्र निर्गमित करण्यात आले 
होते. 


२. या आदेशाद्वारे संदर्भ क्र.२ येथील शासन शुध्दिपत्र रद्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर प्रसिध्द करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२०११७३८१९५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUCHITA MOHAN cal 
MAHADIK Severance 
(सु.मो.महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५ ५८, ७व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षी 
कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई-२१. 
६) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.८, मंत्रालय, मुंबई. 
८) श्री.सु.ह.उमराणीकर, उप सचिव 
) 


निवड नस्ती कार्या.१४ 


me) 


